आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२३-२४ करीता शासकीय आश्रमशाळांचे 
बांधकाम (टिएसपी)लेखाशीर्ष (४२२५ ११०९) 
या अंतर्गत निधी वितरण आदेशा.. 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.११२/कार्यासन.६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ०४ ऑगस्ट, २०२३. 


वाचा 
१) शासन परिपत्रक वित्त विभाग,क्र.अर्थस-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३ दि.१२.०४.२०२३, . 
२) मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग यांचा दि.२२.०६.२०२३ रोजीचा 
प्रस्ताव. 
प्रस्तावना - 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता मागणी क्रमांक टी-६ मुख्य 
लेखाशिर्ष ४२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांच्या कल्याणावरीळल 
भांडवली खर्च, ०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना, (०१) (१७) 
आश्रमझाळांचे बांधकाम (टिएसपी) (४२२५ ११०९), ५३-मोठी बांधकामे या लेखाशीर्षाखाळी रु.४३०००.०० लाख 
इतकी तरतुद अर्थसंकल्पीत आहे. आता वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीत तरतुदीच्या २० टक्के मर्यादेत निधी 
उपलब्ध करुन दिलेला आहे. सदर लेखाशिर्षांतर्गत अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन 
दिलेला निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-६ मधील शासकीय आश्रमशाळा बांधकाम (टिएसपी) 
(SBA ४२२५ ११०९) या अंतर्गत बाब क्र.५३-मोठी बांधकामे या खाली सन 2022-23 या आर्थिक वर्षातील 
अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी रु. ८५९५.९२ लाख (अक्षरी रुपये पंच्याऐंशी कोटी पंच्याण्णव लाख ब्याण्णव हजार 
फक्‍त) इतका निधी खालीलप्रमाणे नियंत्रक अधिकारी तथा अधिक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) 


मंडळ, नाशिक/नागपूर यांना वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.११२/कार्या-६ 


(रु. लाखात) 
अ.क्र नियंत्रक अधिकारी कामांची संख्या सदर झासन निर्णयाद्वारे 
वितरीत करण्यात येत 
असलेला निधी 
| oa | २ ३ PB 
a अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम शिंगं १० ७३५९.९२ 
(आदिवासी) मंडळ, नाशिक. 
२ अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम ३४ १२३६.०० 
(आदिवासी) मंडळ, नागपूर 
एकूण BE ८५९५.९२ 
२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली (BEAMS Jax वितरीत करण्यात येत असुन सदर निधी सोबत 


जोडलेल्या विवरणपत्रात नमुद केलेल्या एकूण १४४ कामांकरीता रकाना ४ मध्ये नमुद केलेल्या मर्यादेत खर्च 


करण्यात यावा. 


३. 


सदर निधीचे वितरण खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 


१) 


संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी अर्थसंकल्पीय wear परिशिष्ट -ड मध्ये समाविष्ट 
असलेल्या कामांवरच खर्च करण्याबाबत तसेच प्रशासकीय मान्यतेच्या/सुधारित प्रशासकीय 
मर्यादेतच खर्च करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. 

सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद केलेल्या २१ कामांवरच सदरील निधी खर्च होईल याची दक्षता 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी. 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक / नागपूर यांचे मार्फत 
सदर बांधकामांना वेळोवेळी भेटी देण्यात येवून कामाचा दर्जा, गुणवत्ता यांची तपासणी करावी व 
वितरीत करण्यात आलेला निधी योग्य रित्या खर्च होत आहे याची दक्षता घ्यावी. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग नाशिक/ठाणे/अमरावती/चंद्रपूर 
यांनी अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ यांचे मार्फत सादर केलेल्या 
मागणीस अनुसरुन निधी वितरीत करण्यात येत असुन सदर निधी तात्काळ खर्च होईल याची 
दक्षता घ्यावी. 

सदर वितरीत निधीमधुन झालेल्या खर्चाचा अहवाल नियंत्रक अधिकारी यांनी एकत्रित करुन 
तो विहित प्रपत्रात शासनास सादर करावा. 

वित्त विभागाच्या वेळोवेळी निर्गमित शासन परिपत्रकान्वये विहित केलेल्या अटी व शर्तीचे 
पालन करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


पृष्ठ १२ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.११२/कार्या-६ 


४. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि.१२.०४.२०२३ च्या परिपत्रकातील तरतुदींस अनुसरुन 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७//५/.॥१॥व/8७५॥॥.90५९.॥) या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RAJENDRA 
DEVARAM 
BHAWARI 


२०२३०७२८१२२९२२४६२४ असा आहे. हा आदेशा 


Digitally signed by RAJENDRA DEVARAM 
BHAWARI 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e4293421ba2dfa 
8a71cad3864b9b289879d173b67fcdc, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=F617DED8E7182679ED107E63511 
160B2054D23D8173AD985E5B569A5802CEASA, 
cn=RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 

Date: 2023.08.04 20:09:17 +05'30' 


(राजेंद्र दे.भवारी) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई. 

२. अपर मुख्य सचिव,आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
8 


. मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


५. सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 

६. सर्व प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्र, महाराष्ट्र. 

७. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नाशिक 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग, नाशिक 

९. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

qo. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

११. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, धुळे/नाशिक/नंदुरबार 

१३. वित्त विभाग (व्यय १४/अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१४. कार्यासन-५/१३, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१६.निवड नस्ती (का-६) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ १२ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.११२/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.११२/कार्यासन.६, दि. ०४ ऑगस्ट,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु.लाखात) 
अ.क्र भाचे नाव प्रशासकीय निधी 
मान्यता किंमत | वितरण 
कार्यकारी अभियंता, नाशिक (सार्व.बांधकाम आदिवासी विभाग) 
षां शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा विष्णापुर ता.चोपडा जि.जळगांव येथे १३८९.६४ | १००.०० 
शालेय इमारत बांधकाम करणे 
शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा मवेशी ता.अकोले जि.अहमदनगर या ७९८.११ ७५.०० 
२ | शैक्षणिक संकुलामध्ये वर्ग ३ व वर्ग ४ कर्मचाऱ्यांकरीता निवासस्थान 
इमारत बांधकाम करणे 
शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा मवेश्ी ता.अकोले जि.अहमदनगर या ३६३.५६ ५०.०० 
२ ज्ञक्षणिक संकुलामध्ये बहुउद्देशीय हॉल बांधकाम करणे 
शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा मवेशी ता.अकोले जि.अहमदनगर या ८८९.९०| 940,00 
४ | शैक्षणिक संकुलामध्ये शासकीय इंग्रजी माध्यम आश्रमशाळा करीता 
शालेय इमारत बांधकाम करणे 
: शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा वडकळंबी ता.नवापुर जि.नंदुरबार ७४६.३४ ६०.०० 
येथे मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे 
शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा चिरखान ता.शहादा जि.नंदुरबार येथे §20.29 | १६०.०० 
र मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे 
र शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा रामपुर ता.शहादा जि.नंदुरबार येथे §20.29 | १००.०० 
मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे. 
शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा ढोंगसागंळी ता.नवापुर जि.नंदुरबार १२२७.०५ ६०.०० 
é मुलींचे 
येथे मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे 
शासकीय आश्रमशाळा चुलवड ता.धडगांव जि.नंदुरबार येथे मुलीचे १३२४.१६ | १७५.०० 
; वसतीगृह इमारतीचे बांधकाम करणे व शालेय इमारतीचे बांधकाम करणे 
ae वि शासकीय आश्रमशाळा सोनखुर्द ता.धडगांव जि.नंदुरबार येथे शालेय ६१९.५१ २५.०० 
इमारत बांधकाम करणे 
अ) शासकीय आश्रमशाळा हातधुई ता.धडगांव जि.नंदुरबार येथे मुलींचे १३३१.१८ | १३०.०० 
ea वसतीगृह ता य क वित वर 
वसतीगृह इमारतीचे बांधकाम करणे व शालेय इमारतीचे बांधकाम करणे 
a शासकोय आश्रमशाळा लोभाणी ता.तळोदा जि.नंदुरबार येथे शालेय ६१९.५१ ८५.०० 
इमारत बांधकाम करणे 
a शासकीय आश्रमशाळा माणी ता.सुरगाणा जि.नाशिक येथे मध्यवर्ती ३९०.५४ ७०.०० 
स्वयंपाकगृह इमारत बांधकाम करणे 
Pe शासकीय आश्रमशाळा चणकापुर ता.कळवण जि.नाशिक येथे मध्यवर्ती ३६९.४८ ६०.०० 
स्वयंपाकगृह इमारत बांधकाम करणे 
शासकीय आश्रमशाळा कोळेवाडी ता.राहुरी जि.अहमदनगर येथे मुळीचे १३४१.६६ | 9§0.00 


१५ 


वसतीगृह इमारतीचे बांधकाम करणे व शालेय इमारतीचे बांधकाम करणे 


पृष्ठ १२ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.११२/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.११२/कार्यासन.६, दि. ०४ ऑगस्ट,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु.लाखात) 
अ.क्र भाचे नाव प्रशासकीय निधी 
मान्यता किंमत | वितरण 
ह शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा बंधारे ता.नवापुर जि.नंदुरबार येथे १०३७.८७ ७०.०० 
कर्मचारी व शिक्षक निवासस्थान बांधकाम करणे 
गे शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा धनराट ता. नवापुर जि.नंदुरबार येथे ९५४.२१ | ११५.०० 
शालेय इमारत बांधकाम करणे 
sy MMH आश्रमशाळा सोनखुर्द ता. धडगांव जि. नंदुरबार येथे मुलींचे ११५४.२५ | 930.00 
वसतीगृह बांधणे. 
es शासकीय आश्रमशाळा वडफळी ता. अक्कलकुवा जि. नंदुरबार येथे १०९८.८६ ९०.०० 
मुलींचे वसतीगृह बांधणे. 
शासकीय आश्रमशाळा बर्डी ता. अक्कलकुवा जि. नंदुरबार येथे मुलांचे १०९२.८१ | १२५.०० 
= वसतीगृह बांधणे. 
गत शासकीय आश्रमशाळा चुलवड ता. अक्कलकुवा जि. नंदुरबार येथे १०३२.४६ | १६०.०० 
मुलांचे वसतीगृह बांधणे. 
शासकीय आश्रमशाळा असली ता. धडगांव जि. नंदुरबार येथे मुळांचे १०३२.४६ ६०.०० 
म वसतीगृह बांधणे. 
शासकीय आश्रमशाळा शिर्वे ता. तळोदा जि. नंदुरबार येथे मुलींचे १०९०.३२ | 940.00 
i वसतीगृह बांधणे. 
56 शासकोय आश्रमशाळा गांडोळे ता. दिंडोरी जि. नाशिक येथे शालेय १३८०.७३ | १००.०० 
इमारत बांधणे. 
ठर AAPA आश्रमशाळा म्हसगण ता. पेठ जि. नाशिक येथे मुलींचे ११०३.५७ ५०.०० 
वसतीगृह बांधणे. 
शासकीय आश्रमशाळा आसरबारी ता. पेठ जि. नाशिक येथे मुलीचे १०५७.१६ | 400.00 
- वसतीगृह बांधणे. 
a शासकोय आश्रमशाळा दहिदुले ता. सटाणा जि. नाशिक येथे शालेय ११०१.७० | 400,00 
इमारत बांधणे 
ग MAHA आश्रमशाळा दळवट ता. कळवण जि. नाशिक येथे मुलींचे १०४४.१३ | 440.00 
वसतीगृह बांधणे 
व शासकीय आश्रमशाळा चणकापुर ता. कळवण येथे मुलींचे वसतीगृह १०९८.२५ | १५०.०० 
बांधणे 
शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा राणीपुर येथे शाळेय इमारतीचे ९३४.९४ ७५.०० 
२० | बांधकाम करणे ता. नवापुर जि. नंदुरबार 
द शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा मलगाव ता. शाहादा येथे शालेय ९३४.९४ | 200,00 
इमारतीचे बांधकाम करणे ता. शहादा जि. नंदुरबार 
३२ | शासकौय आदिवासी आश्रमशाळा दहेल ता. अक्कलकुवा जि. नंदुरबार ११९६.०० ६०.०० 


पृष्ठ १२ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.११२/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.११२/कार्यासन.६, दि. ०४ ऑगस्ट,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


आश्रमशाळेचे Beal शाळेत रुपांतरीत करणे 


(रु.लाखात) 
अ.क्र माचे नाव प्रशासकीय निधी 
मान्यता किंमत | वितरण 
येथे शालेय इमारतीचे बांधकाम करणे 
34 शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा मलगाव येथे मुलींचे आश्रमशाळा ११२०.९८ | 940.00 
इमारतीचे बांधकाम करणे ता. Beal जि. नंदुरबार 
iy शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा गणोर ता. शहादा जि. नंदुरबार येथे १०५२.९२ २०.०० 
मुलींचे वसतीगृहाचे बांधकाम करणे 
डं शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा रोषमाळ येथे मुलींचे वसतीगृहाचे १०५२.६७ | 400.00 
| बांधकाम करणे ता. धडगाव जि. नंदुरबार 
डर शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा काकरदा येथे मुलींचे वसतीगृहाचे ११९१.०० ६०.०० 
बांधकाम करणे ता. धडगाव जि. नंदुरबार 
डा शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा HAREM येथे मुलीचे वसतीगृहाचे ११७४.०० ३०.०० 
बांधकाम करणे ता. अक्कलकुवा जि. नंदुरबार 
ay शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा दहेल येथे मुलींचे वसतीगृहाचे ११८०.०० ५०.०० 
बांधकाम करणे ता. अक्कलकुवा जि. नंदुरबार 
वत शासकीय आश्रमशाळा feed ता. दिडोरी जि. नाशिक येथे मुलींचे १०५२.६४ | 400.00 
वसतीगृह इमारत बांधकाम करणे 
3 भिलमाळ ता. त्र्यंबकेश्वर जि. नाशिक येथील शासकोय आदिवासी ४१८.४३ | 993.82 
४) रुपांतरीत 
आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 
मवेशी ता. संगमनेर जि. अहमदनगर येथील शासकीय आदिवासी ४४४.९२ ६५.०० 
दां यत) 
श्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 
कनाशी ता. कळवण जि. नाशिक येथील शासकोय आदिवासी ४२१.४७ ८०.०० 
leas Sait 
श्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 
कोठली ता. नंदुरबार जि. नंदुरबार येथीळ शासकोय आदिवासी 20€ L919 30,00 
83 an रुपांतरीत करणे 
श्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 
तोरणमाळ ता. तळोदा जि. नंदुरबार येथील शासकीय आदिवासी २००.८६ ४०.०० 
४४ | त त्यां 
श्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 
ळालमाती ता रावेर जि. जळगाव येथील शासकीय आदिवासी ४४९.७४ ४०.०० 
oY रुपांतरीत करणे 
श्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 
ठर Wes ता. साक्री जि. धुळे येथील शासकोय आदिवासी आश्रमशाळेचे ४४९.७४ ९०.०० 
आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 
खडकी ता. नंदुरबार जि. नंदुरबार येथील शासकोय आदिवासी ३००.५२ ४०.०० 
ग. ers een 
श्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 
¥ तालंबा ता. अक्कलकुवा जि. नंदुरबार येथील शासकीय आदिवासी ४४९.४८ ४०.०० 


पृष्ठ १२ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.११२/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.११२/कार्यासन.६, दि. ०४ ऑगस्ट,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु.लाखात) 
अ.क्र भाचे नाव प्रशासकीय निधी 
मान्यता किंमत | वितरण 
४९ | मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह रोहोड ता. साक्री जि. धुळे ३९४.७० | १८०.०० 
yo | सेमी मध्यवती स्वयंपाकगृह ASA ता. अक्कलकुवा जि. नंदुरबार ३३०.५७ ७०.०० 
५१ | सेमी मध्यवती स्वयंपाकगृह धडगाव ता. धडगाव जि. नंदुरबार ३२६.४७ ७०.०० 
५२ | सेमी मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह भगदरी ता. अक्कलकुवा जि. नंदुरबार ३४९.१९ ९०.०० 
५३ | सेमी मध्यवती स्वयंपाकगृह तोरणमाळ ता. धडगाव जि. नंदुरबार ३४९.१९ | १००.०० 
५४ | सेमी मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह मवेशी ता. अकोले जि. अहमदनगर ३४९.५५ ५०.०० 
५५ | सेमी मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह डोंगर कठोरा ता. यावल जि. जळगाव ३२३.५४ ६०.०० 
५६ | सेमी मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह हरसुल ता. त्र्यंबकेश्वर जि. नाशिक ३४९.५५ ९०.०० 
me असरबारी ता. पेठ जि. नाशिक येथे शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा ८८९.०० | 400,00 
संकुलात शालेय इमारत बांधकाम करणे 
र देवरगाव ता. नाशिक जि. नाशिक येथे शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा ८८९.०० | 400,00 
संकुलात शालेय इमारत बांधकाम करणे 
a देवरगाव ता. नाशिक जि. नाशिक येथे मुलींचे वसतीगृह इमारत १०१७.८२ ६०.०० 
बांधकाम करणे 
निगडोळ ता. दिंडोरी जि. नाशिक येथे शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा ८८९.०० | 400,00 
x संकुलात शालेय इमारत बांधकाम करणे 
én बोरीपाडा ता. त्र्यंबकेश्वर जि. नाशिक येथे शासकोय आदिवासी १०१७.८२ ८०.०० 
आश्रमशाळा संकुलात मुलींच्या वसतीगृह इमारतीचे बांधकाम करणे 
ठाणापाडा ता. त्र्यंबकेश्वर जि. नाशिक येथे मुलींच्या वसतीगृह इमारतीचे १०१७.८२ ७५.०० 
६२ | बांधकाम करणे 
शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा काळुस्ते येथे मुलांचे वसतीगृह व १०१७.८२ ७५.०० 
9 onda aise स्कुलचे बांधकाम करणे ता. इगतपुरी जि. नाशिक 
शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा माणी ता. सुरगाणा जि. नाशिक ८८९.०० ७०.०० 
Ge SHSPTSTIET बारात बांधकाम करणे 
येथील आश्रमशाळा आवारात नविन शाळेय इमारतीचे बांधकाम करणे 
् शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा तेळखेडी येथे शालेय इमारतीचे ८८९.०० ४०.०० 
बांधकाम करणे ता. धडगाव जि. नंदुरबार 
शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा रोषमाळ येथे शालेय इमारतीचे ८८९.०० ३०.०० 
६६ | बांधकाम करणे ता. धडगाव जि. नंदुरबार 
टे शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा तेलखेडी येथे मुलींचे वसतीगृह १०१७.८२ ७५.०० 
इमारतीचे बांधकाम करणे ता. धडगाव जि. नंदुरबार 
ह शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा भांगरापाणी येथे मुलांचे वसतीगृह १०१७.८२ ३५.०० 
इमारतीचे बांधकाम करणे ता. अक्कलकुवा जि. नंदुरबार 
६९ | शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा अमोनी ता. तळोदा जि. नंदुरबार येथे १०१७.८२ | १००.०० 


पृष्ठ १२ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.११२/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.११२/कार्यासन.६, दि. ०४ ऑगस्ट,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु.लाखात) 
अ.क्र माचे नाव प्रशासकीय निधी 
मान्यता किंमत | वितरण 
शालेय इमारतीचे बांधकाम करणे 
शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा शिर्वे ता. तळोदा जि. नंदुरबार येथे १२२०.७२ ८०.०० 
७० | मुलांचे वसतीगृहासह शालेय इमारतीचे मॉडेल स्कुल इमारतीचे 
बांधकाम करणे 
शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा हातधुई ता. तळोदा जि. नंदुरबार येथे १२२०.७२ ६०.०० 
७१ । मुलांचे वसतीगृहासह शालेय इमारतीचे मॉडेल स्कुल इमारतीचे 
बांधकाम करणे 
गे शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा कोळदा येथे शालेय इमारतीचे ११५३.६१ ५५.०० 
बांधकाम करणे ता. नवापुर जि. नंदुरबार 
७२ | एकुण नाशिक (आदिवासी विभाग) ६१११०.४१ | ६२३८.९२ 
कार्यकारी अभियंता, ठाणे (सार्व.बांधकाम आदिवासी विभाग) 
बि शासकीय आश्रमशाळा, ओझर ता. जव्हार जि. पालघर ६६३.२६ २५.०० 
२ | शासकीय आश्रमशाळा मेंढवण ,ता. जि. पालघर १२९८.८८ १०.०० 
शासकीय आश्रमशाळा कंळभे ,ता. वाडा जि. पालघर (शाळेय व मुलींचे १४८९.४० ५५.०० 
: वसतीगृह इमारत) 
४ | शासकीय आश्रमशाळा मढ ,ता. मुरबाड जि. ठाणे ८३९.७० ५०.०० 
५ | शासकीय आश्रमशाळा टेभे , ता. शहापूर जि. ठाणे ८३९.६८ १५.०० 
६ | शासकीय आश्रमशाळा कोठारे , ता. शहापूर जि. ठाणे ८३९.६८ ५.०० 
र शासकीय आश्रमशाळा तवा येथे आदिवासी मुलीचे वसतिगृहाचे ९८९.९२ १५.०० 
बांधकाम करणे. ता. डहाणू जि. पालघर. 
८ | शासकीय आश्रमशाळा, आमगाव ता. वाडा जि. पालघर १४८९.४३ ४०.०० 
शासकोय आश्रमशाळा सासणे येथील मुलींचे वसतिगृह बांधकाम करणे ११५५.६८ ५.०० 
शि ७ शासकीय आश्रमशाळा पिसे (पढघा) मुलींचे वसतिगृह बांधणे ता.भिवंडी ११८६.०० ५.०० 
जी. ठाणे 
Ey द शासकोय आश्रमशाळा पेंढरघोळ मुलींचे वसतिगृह बांधणे ता. शहापूर ११५३.११ १०.०० 
जी. ठाणे 
१२ | शासकीय आश्रमशाळा चिखलगाव ता. खेड, जि.पुणे. ९१७.३८ २०.०० 
वश MAPA आश्रमशाळा भिनार ता. भिवंडी जि. ठाणे येथे मुलीचे १३१९.३६ १५.०० 
वसतिगृह इमारत बांधकाम करणे 
व AAPA आश्रमशाळा सुसरवाडी ता. शहापूर जि. ठाणे येथे मुलींचे १३१९.३६ ३५.०० 
वसतिगृह इमारत बांधकाम करणे 
१५ | शासकीय आश्रमशाळा पाथरज ता. कर्जत जि. रायगड येथे शालेय 9938.20 | 940.00 


पृष्ठ 92 पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.११२/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.११२/कार्यासन.६, दि. ०४ ऑगस्ट,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु.लाखात) 
अ.क्र भाचे नाव प्रशासकीय निधी 
मान्यता किंमत | वितरण 
इमारत बांधकाम करणे 
क शासकीय आश्रमशाळा पीगळज ता. कर्जत जि. रायगड येथे मुलींचे १३१९.३६ | 920.00 
वसतीगृह इमारत बांधकाम करणे 
र शासकीय आश्रमशाळा बुधावळी ता. वाडा जि. पालघर येथे शालेय 4029.00 १०.०० 
इमारत बांधकाम करणे 
a शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा घानवळ ता. मोखाडा येथे शालेय १०७१.०० ३०.०० 
इमारतीचे बांधकाम करणे. 
ae शासकोय माध्यमिक आश्रमशाळा तवा ता. डहाणू जि. पालघर येथे १०७५.०० १५.०० 
शालेय इमारतीचे बांधकाम करणे 
शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा एंबुर ता. जि. पालघर येथे शालेय १०८५.०० १५.०० 
२० | इमारतीचे बांधकाम करणे 
हा शासकोय माध्यमिक आश्रमशाळा रणकोळ ता.डहाणू जि. पालघर या ३७९.९८ १५.०० 
शाळेचे आदर्श शाळेमधे रुपांतरीत करणे 
गोंदे ता. मोखाडा जि. पालघर येथील शासकोय आदिवासी 499.30 | २०.०० 
ज्ञ हात तात ae 
श्रमशाळेचे आदर्श आश्रमशाळेत रुपांतरीत करणे 
शिरोळ ता. हाहापूर जि. ठाणे येथील शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेचे ५५९.१४ ८०.०० 
२२ | आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 
ay | IRA. आंबेगाव जि. पुणे येथील शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेचे ६०१.६५ ६०.०० 
आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 
२५ | मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह BS (भातसानगर), ता. शहापूर जि. ठाणे ३८२.२७ ६०.०० 
शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा कांदरवाडी ता.डहाणू जि. पालघर येथे १०६२.७७ ४०.०० 
२६ | झालेय इमारतीचे बांधकाम करणे 
ग शासकीय आश्रमशाळा चास येथे शालेय इमारतीचे बांधकाम करणे. ता. ८०६.२२ १५.०० 
मोखाडा, जि. पालघर 
x शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा SHIRT ता.तलासरी जि. पालघर येथे १३४१.१७ २०.०० 
शालेय इमारतीचे बांधकाम करणे 
शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा कलमदेवी तापालघर .डहाणू जि. येथे 9333.90 20,00 
२७ anda इमारतीचे बांधकाम करणे 
MAHA आश्रमशाळा TE येथे मुलींच्या वसतीगृहाचे बांधकाम करणे १२०६.५३ १५.०० 
२० | at. वाडा जि. पालघर 
= शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा कोठारे येथे १०० मुलींसाठी ८३७.०० ३१.०० 
वसतीगृहाचे बांधकाम करणे ता. शहापूर जि. ठाणे 
३२ । शासकौय आदिवासी आश्रमशाळा पिवळी येथे मुलीच्या वसतीगृह ११६८.७८ १५.०० 


पृष्ठ १२ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.११२/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.११२/कार्यासन.६, दि. ०४ ऑगस्ट,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु.लाखात) 
अ.क्र माचे नाव प्रशासकीय निधी 
मान्यता किंमत । वितरण 
इमारतीचे बांधकाम करणे ता. ASTIN जि. ठाणे 
शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा हिरवे येथे मुलांच्या वसतीगृहाचे 9292.98 20,00 
२२ | बांधकाम करणे ता. मोखाडा जि. पालघर 
” MAHA आश्रमशाळा संकुल YAP, A. तळासरी, जि.पाळघर येथे १४४३.०९ २०.०० 
आदिवासी झालेय इमारतीचे बांधकाम करणे. 
4 शासकीय आश्रमशाळा संकुल नानिवली, ता. , जि.पालघर येथे १४७५.८१ १०.०० 
आदिवासी झालेय इमारतीचे बांधकाम करणे. 
ओझर,ता. जव्हार, जि. पालघर येथीळ शासकीय आदिवासी १४८०.५४ १०.०० 
२६ | आश्रमशाळा संकुलात मुलींच्या इमारतीचे बांधकाम करणे. 
ci आघई ता. wey fort येथे शासकोय आदिवासी शाळेच्या १४२३.०४ १५.०० 
इमारतीचे बांधकाम करणे. 
ay मढ,ता. मुरबाड,जि.ठाणे येथील शासकोय आदिवासी शाळेच्या १३५२.६९ १०.०० 
परिसरात मुलींच्या वसतीगृहाची इमारत बांधणे. 
३८ | एकुण ठाणे (आदिवासी विभाग) ४०९१६.३६ | ११२१.०० 
शि व आओ एकुणअधिक्षक अभियंता,नाशिक १०२०२६.७७ | ७३५९.९२ 
(सार्व.बांधकाम आदिवासी मंडळ) 
कार्यकारी अभियंता, अमरावती (सार्व.बांधकाम आदिवासी विभाग) 
a) Meds! ता.कळमनूरी जि.नांदेड येथील शासकोय आदिवासी ३८७.३३ ५०.०० 
आश्रमझाळेचे आदर्श शाळेत रूपांतरीत करणे 
बोटोणी ता.मारेगाव जि.यवतमाळ येथील शासकीय आदिवासी ३८७.०२ ५०.०० 
द.) a oo 
श्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रूपांतरीत करणे 
दुधड ता.हिमायतनगर जि.हिगोळी येथील शासकोय आदिवासी ४१५.४१ ५०.०० 
हौ आश्रमझाळेचे आदर्श शाळेत रूपांतरीत करणे 
ग शासकीय आश्रमशाळा खारी ता.धारणी जि.अमरावती येथील मुलीचे १२६२.०० ७५.०० 
वसतीगृह बांधकाम करणे 
ग कोरटा ता.उमरखेड जि.यवतमाळ येथील शासकीय आदिवासी ४३९.८४ २५.०० 
आश्रमशाळेचे ATS शाळेत रूपांतरीत करणे 
कोथळी ता.बार्शी टाकळी जि.अकोला येथील शासकीय आदिवासी ४२६.०३ २५.०० 
: आश्रमझाळेचे आदर्श शाळेत रूपांतरीत करणे 
७ । सेमी मध्यवर्ती स्वंयपाक गृह टेब्रुसोंडा ता.चिखलदरा जि.अमरावती ३०२.२८ ३०.०० 
cast ता.धारणी जि.अमरावती येथील शासकोय आदिवासी ४८४.१६ ३०.०० 
८ ee 
आश्रमझाळेचे आदर्श शाळेत रूपांतरीत करणे 
९ | सेमी मध्यवर्ती स्वंयपाक गृह टेंबली व सुसद्रा ता.धारणी जि.अमरावती ३२१.८८ २५.०० 


पृष्ठ १२ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.११२/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.११२/कार्यासन.६, दि. ०४ ऑगस्ट,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु.लाखात) 
अ.क्र माचे नाव प्रशासकीय निधी 
मान्यता किंमत । वितरण 
pe शासकीय आश्रमशाळा बोधडी ता.किनवट जि.नांदेड येथील शालेय १४५१.०० ४०.०० 
इमारत बांधकाम करणे 
११ | १ | सेमी मध्यवर्ती स्वंयपाक गृह किनवट ता.किनवट जि.नांदेड ३४९.५४ ७५.०० 
१२ | सेमी मध्यवर्ती स्वंयपाक गृह सारखणी ता.किनवट जि.नांदेड ३४८.१७ २१.०० 
a3 शासकीय आदिवासी झाळा डोमा ता.चिखलदरा जि.अमरावती येथे ११७९ .७१ ३७.५० 
मुलींचे वसतीगृहाचे बांधकाम करणे 
शासकीया आदिवासी शाळा चिखली ता.धारणी जि.अमरावती येथे ९९४.१० १२.५० 
आश्रमझाळा इमारतीचे बांधकाम करणे 
a शासकीया आदिवासी झाळा जलधारा ता.किनवट जि.नांदेड येथे १४५१.१६ २५.०० 
आश्रमशाळा इमारतीचे बांधकाम करणे 
a शासकीय आश्रमशाळा बिजुधावडी ता.धारणी जि.अमरावती येथील ११६५.३७ ३७.५० 
मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे 
१६ | एकुण अमरावती (आदिवासी विभाग) 993§4.00| ६०८.५० 
कार्यकारी अभियंता,चंद्रपुर (सार्व.बांधकाम आदिवासी विभाग) 
Ey ता. देवरी जि. गोंदिया मधील बोरगाव बाजार येथील आश्रमशाळेचे ५८५.६० ३५.०० 
नवीनीकरण करणे. 
तह. सिरोंचा जि. गडचिरोली येथील झिगानूर येथे आश्रमशाळेचे ४९९७१ ३५.०० 
१ । नवीनीकरण करणे. 
नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक तालुक्‍यात बेलदा येथे आश्रमशाळेचे ५३०.७० २५.०० 
2 । नविनीकरण करणे. 
ग शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा कोरची ता. कोरची जि. गडचिरोली १०८४.०० २०.०० 
येथे मुलांचे वसतीगृह बांधकाम करणे. 
र शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा कारवाफा ता. धानोरा जि. गडचिरोली १२९८.५५ १०.०० 
येथे मुलांचे वसतीगृह बांधकाम करणे 
शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा सोडे ता. धानोरा जि. गडचिरोली येथे १२९८.५५ ४०.०० 
: मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे 
रे शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा रेगडी ता. चामोर्शी जि. गडचिरोली १२९८.५५ ३०.०० 
येथे मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे. 
; शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा VTS) ता. चामोर्शी जि. गडचिरोली १२००.०० ४०.०० 
येथे मुलांचे वसतीगृह बांधकाम करणे 
गडचिरोली जिल्ह्यातील मुलचेरा तहसील आश्रमशाळा संकुलाचे ३०१०.७७ ४०.०० 
९ बांधकाम करणे. 
| ao | ० | शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा जिमलगट्टा ता. अहेरी जि. गडचिरोली ७४३.१६ ५०.०० 


पृष्ठ १२ पैकी ११ 


शासन 


निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.११२/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.११२/कार्यासन.६, दि. ०४ ऑगस्ट,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु.लाखात) 
अ.क्र माचे नाव प्रशासकीय निधी 
मान्यता किंमत | वितरण 
येथे मुलांचे वसतीगृह बांधकाम करणे. 
ES र शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा पेरीमिली ता. अहेरी जि. गडचिरोली ७४३.५३ ५०.०० 
येथे मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे. 
व शासकीय 1. जरावंडी ता. एटापल्ली जि. ७४८.८६ ५०.०० 
गडचिरोली येथे मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे 
a3 शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा खमनचेरु ता. अहेरी जि. गडचिरोली १३००.०० ५०.०० 
येथे शाळचे बांधकाम करणे. (G+3) 
ie शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा देचलीपेठा ता. अहेरी जि. गडचिराली १११०.०० ५०.०० 
येथे मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे 
a शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा जांबीया ता. एटापल्ली जि. गडचिरोली १३००.०० ५०.०० 
येथे शाळेचे बांधकाम करणे. (G+3) 
ig गडचिरोली जिल्ह्यातील चामोर्शी तालुक्‍यातील भाडभीडी येथे मुलींचे १३४५.२९ २२.५० 
वसतीगृह बांधकाम करणे 
हशा गांदिया जिल्ह्यातील सालेकसा तालुक्‍यात बिजेपार येथे मुलींचे ११३८.१८ १५.०० 
वसतीगृह बांधकाम करणे. 
i शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा झिगांनुर ता मुलचेरा जिंगडविरोली १२२८.१७ १५.०० 
येथे मुलींचे वसतीगृह इमारत बांधकाम करणे 
१८ | एकुण चंद्रपुर (आदिवासी विभाग) २०४६३.६२। ६२७.५० 
a ब) अधिक्षक अभियंता, नागपुर ३१८२८.६२ | १२३६.०० 
(सार्व.बांधकाम आदिवासी मंडळ) 
| १४४ | एकुण ओ--बो १३३८५५.३९ | ८५९५.९२ 


पृष्ठ १२ पैकी १२ 


